महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-पोप्रमा-०४१७/प्र.क्र.२६६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १७ जुले २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांच्या आस्थापनेवरील जलद प्रतिसाद पथक 
(Quick Response Team) याच्या इमारतीची दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ दुरुस्ती-कार्यक्रम-आढावा/ ३७१/ ०९, दिनांक 
०७.०४.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोळीस आयुक्‍त, ठाणे शहर, 
यांच्या आस्थापनेवरील जलद प्रतिसाद पथक (Quick Response Team) याच्या इमारतीची 
दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी, सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उप-विभाग-१, 
ठाणे, यांनी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.२२,०९,८४२/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले आहेत. हे अंदाज, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
क्रमांक १, ठाणे, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते रु.२१,९८,८४७/- असे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांच्या आस्थापनेवरील जलद प्रतिसाद 
पथक (Quick Response Team) याच्या इमारतीची दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्याकरिता 
रु.२१,९८,८४७/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करु नये या अटीवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोळीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, या लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२६/इमा-२, 
दिनांक २४.०४.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०४१७/प्र.क्र.२६६/पोळ-७. 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०७१९१६१७४५४४२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swapnil Gopal "णात 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d4 


Borse Toe anal 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 
q 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, ठाणे 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.-१, ठाणे. 

) 

) 

) 


AD 


AV 


०८ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
७) निवड फाईल (पोल-७). 


(> 
ae 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


